कार्यकारी अभियंता, सिंधुदूर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम 
विभाग, चराठे-सावंतवाडी व त्या अंतर्गत सात उपविभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१/०३/२०१८ ते दिनांक 
३०/०९/२०१८ कालावधीकरीता मुदतवाढ 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :मुदत-०४१८/प्र.क्र. २६५/२०१८/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ एप्रिल, २०१८ 


वाचा:- 9) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग,क्र. मुदत- ०३१७/प्र.क्र. १७२/२०१७ /मोप्र-१, 
दि. ०३/०३/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअ/जसंविकोप्र/ 
आ.७(६)/१४९५, दि. १०.०४.२०१८ चे पत्र. 


शासन निर्णय 

कार्यकारी अभियंता, सिंधुदूर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चराठे-सावंतवाडी व त्या 
अंतर्गत सात उपविभागीय कार्यालयातील सोबतच्या विवरण पत्रात (विवरणपत्र अव ब) नमूद 
केलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण १६० व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण 
७३ पदांना दिनांक ०१/०३/२०१८ ते दिनांक ३०/०९/२०१८ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 
२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक आय-५ ( नियत अस्थायी 
आस्थापना) ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (०४) योजनेत्तर-वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान, 
(०४)(०३) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ आय १८९)" तसेच 

रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक आय-५ (रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापना) ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०२) योजनांतर्गत, (०२)(०३) कोकण पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान, (४७०१ एच्‌ ७५४)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१८/प्र.क्र. २६५/२०१८/मोप्र-१ 


३. सदर आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
०५/०३/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागाना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८०४२७१२२०१२२७२७ असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Vij e n d la P la b h a ka r 11111 ae 
Palwankar 


lu =1525bd95a04e2d242eaa74f8dbc21 5ca88aa7bfb907686a9a 
९७3, cn=Vijendra Prabhakar Palwankar 


629373 7 
Date: 2018.04.27 12:22:00 +05'30" 


(वि. प्र. पाळवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


सहपत्र :- वरीलप्रमाणे. 
(विवरण पत्र-अ, बो 


प्रत सहपत्रासह माहिती तथा आवश्यक कार्यवाहीस्तव अग्रेषित- 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

३. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 

४. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई. 

५. अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधरे प्रकल्प मंडळ, सिंधुदूर्गनगरी- ओरोस 

६. कार्यकारी अभियंता, सिंधुदूर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चराठे, सावंतवाडी. 
७. कार्यासन अधिकारी (अर्थ-१), जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
é 
९ 


. कक्ष अधिकारी (आ.प्रशि.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. मोप्र-१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१८/प्र.क्र. २६५/२०१८/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-अ 


जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- मुदत ०४१८/प्र.क्र. २६५/२०१८/ मोप्र-१, दिनांक: २७/०४/२०१८ चे सहपत्र 
कार्यकारी अभियंता, सिंधुदूर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चराठे सावंतवाडी व त्यांच्या अंतर्गतच्या 
उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दि. ०१/०३/ २०१८ ते ३०/०९/२०१८ 


का.अ. ति. सहा.कार्य.अभि. उ.वि.अ. उ.वि.अ. 
सहा.अभि. श्रे.१ : सहा.अभि. श्रे2 | सहा.अभि. ae | उ.वि.अ. तिलारी तिलारी गुणनियंत्रण 
& का.वबि.क्र.१ ति.का.उ.वि.क्र.२ गुणनियंत्रण 
.क्र. पदनाम ये ति.का.उ.बि.क्र१, नग. ति.का.उ.बि.क्र.३ | ति.का.उ.वि.क्र ४, | शौर्षकामे शौर्षकामे उव एकूण पदे 
चावडी कोनाळकट्टा. वाव वी कोनाळकट्टा | चराठे-सावंतवाडी. उ.वि.क्र.२ उ.बि.क्र.५ ae 
सावंतवाडी सावंतवाडी कोनाळकट्टा. 
कोनाळकट्टा कोनाळकट्टा 
१ २ २ 4 & द \9 ८ ९ Ro ११ 
१ । कार्यकारी अभियंता १ g 
२ । उप.का.अ./ 
स.अ.श्रे.१/सहा.का.अ./ १ १ १ १ १ १ १ १ ८ 
उ.बि.अभि./उ.वि.अधि. 
शाखा अभियंता/ रि न क जर स g . र ३२ 
३ | स.अभि.्रे.२/क.अ. 
४  । विभागीय लेखापाल १ g 
५ | प्रथम लिपीक १ g 
६ । वरिष्ठ लिपीक ष्‌ १ g g g g g g १२ 
७ | कनिष्ठ लिपीक % २ २ २ २ २ २ 2 ae 
८ टंकलेखक ३ १ १ १ १ १ १ १ १० 
९ | संगणक १ 4 
१० । लघुलेखक (निम्न 2 १ 
श्रेणी) 
११ | भांडारपाल १ र्‌ 
२२ | सहा.भांडारपाल र ; 


पृष्ठ ७ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१८/प्र.क्र. २६५/२०१८/मोप्र-१ 


१३ | स्था.अ. सहाय्यक | oe | % % % % ¥ % % २८ 
१४ । आरेखक १ १ 
१५ | सहाय्यक आरेखक १ १ 
९६ | arta Foe | g g g g g g g ७ 
१७ | बाहनचालक १ १ १ १ १ १ १ १ ह 
१८ | नाईक g १ 
१९ । शिपाई ष्‌ २ २ २ २ २ २ २ १९ 
२० | चौकीदार १ g g g g g g g ८ 
एकूण र्ड XC RC XC १८ RC RC RC १६० 


Palwankar 


serial 


7f3a74e5eb: 


igitally signed by Vijendra Prabhakar Palwankar 
u=Wat 


Vijendra Prabhakar > 


‘Water Resources Department, 
}0d01 8bdc109ad48F37ca4a3b06b0347375607bff9b7cc525c4c2 


|25bd95a04e2d242eaa74f8dbc215ca8Baa7bfb907686a9a62b3 
bhakar Palwankar 


74९5९96, cn=Vijendra Pral 
Date: 2018.04.27 12:22:11 +05'30" 


(वि. प्र.पालवणकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१८/प्र.क्र. २६५/२०१८/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-ब 
जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- मुदत- ०४१८/प्र.क्र. २६५/२०१८/ मोप्र-१, 
दिनांक: २७/०४/२०१८ चे सहपत्र 
कार्यकारी अभियंता, सिंधुदूर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चराठे सावंतवाडी यांच्या अंतर्गत 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दिनांक ०१/०३/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या पदधारकाचे नांव (सर्वश्री) सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
| १_| Pret ९ १) श्री.नामदेव गणपत घाडी ३०.०६.२०१९ 
२) राजाराम पांडूरंग रोकडे ३०.०६.२०२० 
३) सत्यवान कुसाजी गवस ३१.०७.२०२२ 
४) श्री.शिवराम दत्तात्रय राणे ३०.०६.२०२२ 
५) देवू रामा नाईक ३०.०६.२०२२ 
६) शामसुंदर महादेव गवस ३१.०७.२०२३ 
७ नामदेव विठठळ गवस ३१.०३.२०२५ 
८) सुरेश रामचंद्र गावडे ३०.०६.२०२५ 
९) रामा तानाजी गवस ३१.०३.२०२६ 
2 | वाहन चालक २ १) लक्ष्मण गोपाळ नायडू ३१.०५.२०१८ 
२) नारायण जयराज परब ३१.०५.२०२१ 
३ कारकून ३ १) श्री. परशुराम गणु माळकर ३१.५.२०१९ 
२) नारायण शिवाजी गवस ३०.११.२०२४ 
3) श्रीमती अलका अनंत नाईक २८.०२.२०२९ 
| ४ | तारतंत्री ८ १) कृष्णा आत्माराम घाडी, ३१.०५.२०१९ 
2) रमेश महादेव घाडी, ३१.०७.२०१९ 
3) धाकू दिपलू पवार, ३१.०३.२०२२ 
४) गणपत कृष्णा राणे ३१.०५.२०२२ 
५) दयानंद सोनू नाईक, ३१.०८.२०२५ 
६) दयानंद जिवाजी लोंढे ३१.०९.२०२६ 
७ विष्णु सगूण घाडी ३१.०५.२०३१ 
८) अशोक लक्ष्मण गवस ३१.०८.२०२८ 
षु मुकादम |. है. | १) आनंद राजाराम Bed ३१.१२.२०२० 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१८/प्र.क्र. २६५/२०१८/मोप्र-१ 


६ | नळ कारागीर [=| q) ail. सदाशिव हरिश्चंद्र होटवे ३१.०७.२०१८ 
(प्लंबर) 

| ७ | सुतार sa १) श्री. प्रकाश गुंडु पाटील ३०.०४.२०२३ 

८ मदतनीस | 6 | १) भालचंद्र दडारथ नाईक ३१.०५.२०१९ 
२) कचरु साळलूजी वाघ 30.99.2098 
3) सदानंद दत्ताराम गवस ३०.०९.२०२३ 
४ दिपक विठोबा नाईक ३०.०४.२०२५ 
५) जमालसाहेब मकदुमसाहेब मुल्ला ३१.०५.२०२५ 
६) हरीराम माणिकराव देसाई, ३१.१०.२०२८ 
७) नामदेव तुकाराम सुतार, ३१.०५.२०२९ 

९ चौकीदार १६ १) रामू बाळू कुबल ३०.४.२०१८ 
२) गणपत बाळकृष्ण बर्वे, ३१.१२.२०१८ 
3) शांकर लाडू गवस ३१.०१.२०१९ 
४ रामदास शिवराम पोकळे २८.२.२०१९ 
५) फटी साबा गवस, ३१.०५.२०१९ 
६) नामदेव विठ्ठल नाईक, ३१.०५.२०१९ 
७ सदाशिव साठू साळवी ३१.१२.२०२० 
८) तानाजी गोविंद गावडे ३०.६.२०२१ 
९) कृष्णा गंगाराम लोढे, ३१.०५.२०२१ 
१०) गणपत दत्ताराम गवस, ३०.०९.२०२१ 
99) इद्रुस सुलेमान सय्यद ३१.१२.२०२१ 
१२) नारायण गोविद राऊळ ३१.१.२०२२ 
१३) प्रेमानंद जिवाजी लोंढे, ३१.५.२०२३ 
१४) आप्पा पुंडलीक गवस, 39.04.2023 
१५) कृष्णा काशिनाथ सळाम ३०.४.२०२४ 
१६) सुभाष धोंडू नाईक ३१.०८.२०२५ 

।_१० | मजूर २१ १) महादेव रानबा गडकरी ३१.०५.२०१८ 
२) पांडूरंग नागोजी दळवी ३०.१०.२०१८ 
३) चंद्रकांत रत्नोजी गवस ३०.०९.२०१९ 
४) अशोक बापू कांबळे ३१.०५.२०२० 
५) लक्ष्मण लाडू राऊळ ३१.०५.२०२० 
६) जिवबा शिवा गवस ३१.०३.२०२१ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१८/प्र.क्र. २६५/२०१८/मोप्र-१ 


७ विश्राम ara जाधव ३१.०५.२०२१ 
८) शिवाजी महादेव कदम ३१.०५.२०२१ 
९)काशिनाथ कृष्णा THY ३०.०९.२०२१ 
१०) महादेव विष्णू गवस ३०.०९.२०२१ 
११) अर्जुन रामा दळवी ३०.११.२०२१ 
१२) आप्पा गोपाळ चोबे ३१.०५.२०२२ 
१३)बाळा शांकर पनासे ३१.०५.२०२२ 
१४)नारायण तानाजी धर्ण ३०.६.२०२२ 
१५) अनंत बापू शिदे ३१.०७.२०२२ 
१६) हिरोजी रामचंद्र गावडे ३१.०५.२०२४ 
१७) नारायण महादेव दळवी ३१.०५.२०२५ 
१८)श्रीमती रामाक्का रामा मरुरकर ३१.०८.२०२६ 
१९)उत्तम काळू कदम २८.०२.२०२७ 
२०) फिलीप्स झूजे लोबो ३०.०६.२०२९ 
२१) नारायण गोविंद गवस, ३१.०३.२०३० 
णं सफाई [| १) अरूण यलगोंडा HEAT ३१.०१.२०२१ 
कामगार 
२ श्रीमती गालम्मा को. कोगलेट्टी ३१.०१.२०२३ 
3) पेदान्ना हनुमंतय्या बेछारी ३१.०५.२०२३ 
४ रामा कद्रप्पा मरुरकर ३०.०६.२०२४ 
एकूण ७३ पदे 


Vijendra Prabhakar 2 


Palwankar 


(वि. प्र.पालवणकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


